मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे Online 
Bilingual Journal (e-HCR) स्थापन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधी व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२४/१९२/प्र.क्र. ३२/का.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २३ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ - 
१. सदस्य सचिव, एआय असिस्टेड लिगल ट्रान्सलेडान समितीचे क्र. 99./00॥/३३०/२०२४, 
दि. ३१/०८/२०२४ रोजीचे पत्र. 
२. शासन निर्णय, समक्रमांकित, दि. १६/०७/२०२४. 


प्रस्तावना - 
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एआय असिस्टेट लिगल GRIM अँडवायजरी कमिटीच्या 


निर्देशास अनुसरुन, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तसेच मा. उच्च 
न्यायालयाच्या निकालांचे मराठी भाषेत भाषांतर करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. 
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशास अनुसरुन, त्याकरीता मा. उच्च न्यायालयात E-HCR स्थापन 
करण्याकरीता अपील शाखेच्या आस्थापनेवर विविध संवर्गातील एकूण ४२ पदांच्या सेवा 
बाहययंत्रणेव्दारे एक वर्षाच्या कालावधीकरीता घेण्यास संदर्भाधीन दि. १६/०७/२०२४ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तथापि, त्यातील मुख्य संपादक, 
संपादक, उपसंपादक आणि सहायक संपादक ही पदे बाहययंत्रणेव्दारे उपलब्ध करण्यास अडचण 
निर्माण होत असल्याने, सदर पदांच्या सेवा वर्तमानपत्रात जाहीरात देऊन त्याव्दारे कंत्राटी 
तत्वावर घेण्यास मान्यता देण्याची विनंती उच्च न्यायालय प्रशासनाने उपरोक्त संदर्भाधीन 
पत्रान्वये शासनास केली आहे. उच्च न्यायालय प्रशासनाचा सदर प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 


होता. 


area निर्णय - 
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तसेच मा. उच्च न्यायालयाच्या निकालांचे मराठी भाषेत 


भाषांतर करण्याच्या उपक्रमाकरीता, मा. उच्च न्यायालयात Online Bilingual Journal (e-HCR) 
स्थापन करण्यासाठी एकूण ४२ मनुष्यबळाच्या सेवा, एक वर्ष कालावधीकरीता बाहययंत्रणेव्दारे 
घेण्यास व त्याअनुषंगाने येणाऱ्या अंदाजित खर्चास संदर्भाधीन दि. १६/०७/२०२४ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 

२. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद १ येथील तत्क्यातील अनुक्रमांक १ ते ४ येथे नमूद 
मुख्य संपादक, संपादक, उप संपादक आणि सहायक संपादक हया संवर्गाच्या एकूण १३ पदांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२४/१९२/प्र.क्र. ३२/का.४ 


सेवा बाहययंत्रणेऐवजी वर्तमानपत्रात जाहीरात देऊन, त्याव्दारे कंत्राटी तत्वावर घेण्यास याव्दारे 


एक विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. 


नाही. 


कंत्राटी तत्वावर घेण्यात येणाऱ्या अऱ्या सेवांचे कोणतेही उत्तरदायित्व शासनावर राहणार 


तसेच संदर्भाधीन दि. १६/०७/२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील इतर तरतूदी 


पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील. 


४. 


सदर area निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०६८/व्यय-५, 


दि. १३/०९/२०२४ व अनौसं क्र. ५८४/आपुक २४, दि.१९/०९/२०२४ अन्वये प्राप्त त्या विभागाच्या 
सहमतीने तथा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


घ्‌. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा संकेताक २०२४०९२३१२३४४८४०१२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘LAW AND JUDICIARY 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=64f5ab9e01 9c90ad5db684984df1 1 3ed09062245cb9e042be5b1 


GAIKWAD sass 
(विलास वसंत गायकवाड) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 
१. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महाप्रबंधक,उच्च न्यायालय ,मुंबई, मुंबई. (ई-मेलव्दारे) 
३. सदस्य सचिव, एआय असिस्टेड लिगल ट्रान्सलेशन समिती, उच्च न्यायालय, मुंबई. (ई-मेलव्दारे) 
४. प्रबंधक (वित्त व अर्थसंकल्प), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-एक, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
८. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कार्यासन अधिकारी, का.२३/२४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


